मा. उच्च न्यायालयाच्या जिल्हा प्रणाली 
प्रशासनासाठी ३६ लॅपटॉप्स खरेदीकरिता 


रु.३८,८६,१२८/- इतक्या रक्कमेच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक : संगणक- २०२४/प्र. क्र. ३७/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ:- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 
यांचे पत्र H. Spl/Comp/ 9498/2028, दिनांक ०६/०३/२०२४. 
२) विभागाच्या दिनांक ०२/०८/२०२४ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांनी 
मा. उच्च न्यायालयाच्या जिल्हा प्रणाली प्रशासनासाठी ३६ लॅपटॉप्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव 
संदर्भ क्र. १ अन्वये शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान 
संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आले असून, संदर्भ क्र. २ अन्वये विभागाच्या प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक ०२/०८/२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात 
आली. त्यानुसार मा. उच्च न्यायालयाच्या जिल्हा प्रणाली प्रशासनासाठी ३६ लॅपटॉप्स खरेदी 
करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मा. उच्च न्यायालयाच्या जिल्हा प्रणाली प्रशासनासाठी ३६ लॅपटॉप्स खरेदीकरिता 
रु.३८,८६,१२८/- (अक्षरी रुपये अडतीस लक्ष शाह्याऐंशी हजार एकऱी अठ्ठावीस फक्त) इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. ३६ लॅपटॉप्स खरेदीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 
Sr. No. Particulars Quantity) Unit Price GST@18 | Unit Price | Total Amount 
% including | including GST 
GST 
1. |Laptop for District 36 Rs.91,481/- Rs. Rs. Rs. 
System Administrator 16,467/- 1,07,948/- 38,86,128/- 
3. ३६ लॅपटॉप्सची खरेदी ही उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक २४.०८.२०१७ 


व ०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार Gem पोर्टलवरुन शासनाच्या विहित पध्दतीने 
करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक- २०२४/प्र. क्र. ३७/का. ७ 


४. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) 

विधि व न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ 

५११६) या लेखाशिर्षाखाली १७ संगणक खर्च" या ठदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 

पु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 

विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग- 

१ उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (31) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 

आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

Es यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१२१२३३०७९११२ 

असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHISH ARVINDRAO AYACHIT 


DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3d6a5e330b3b57f01daab 1 dbb0968a1823ebae88f93a4b831 
1८ 


2e0276db894e483, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
AYA Ci H | T serialNumber=7 192473332944CE7 COACBF0C66959B3BC3088FE6AC8 
3A09BD02BC394AED7EA8D, cn=ASHISH ARVINDRAO AYACHIT 
Date: 2024.08.12 12:47:41 +05'30' 


(आशिष अयाचित) 


विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 
प्रति, 


१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८ 

९ 


. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा रोड, 
के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 
१०. संचालनालय, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला AUG हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड,के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 
११. कार्यासन अधिकारी १३, 23 व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती/का. ७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


